सन 2022-23 करिता महाराष्ट्र वन विकास 
महामंडळ मर्यादित यास देय असलेला अभिकरण 
खर्च (२४०६ ०६६८) या योजनेअंतर्गत पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. एफडीसी-२०२२/प्र.क्र.११५/फ-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.०१ नोव्हेंबर,२०२२ 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/चाबाप्र/पु.मा./प्र.क्र.१५/४०५/२०२२-२३, दि. ०९.११.२०२२ 

३. व्यवस्थापकीय संचाळक, एफडीसीएम लि. नागपूर यांचे पत्र क्र.मुमहाव्य[औवशा)/ सं.व्य.(ता)/ 
संरक्षण/२२-२३/२२४३ दि.१४/०९/२०२२, पत्र क्र.२६२२ दि.१३/१०/२०२२ व पत्र क्र.२८४५ 
दि.४/११/२०२२ 

४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.९६/अर्थ-३, दिनांक २३.१२.२०२२ 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, एफडीसीएम लि. नागपूर यांचे पत्र क्र.मुमहाव्य(औवश)/ सं.व्य.(ता)/ 
संरक्षण/२२-२३/३५५१ दि.०४/०१/२०२३ 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/चाबाप्र/पु.मा./प्र.क्र.९५/६१९/२०२२-२३, दि. ११.०१.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडील संदर्भ 
क्र.२ व व्यवस्थापकीय संचालक, एफडीसीएम लि. नागपूर यांचे संदर्भ क्र. ३ अन्वये वन विकास महामंडळ 
मर्यादित यांस आधुनिक वनवणवा प्रतिबंधक प्रकल्पांतर्गत देय असलेला (सन १९८४-८५ ते २०१८-१९ या 
कालावधी पर्यंतचा) अभिकरण खर्च अंतर्गत (२४०६ ०६६८) रु.३४१.५४ लक्ष संचयित तूट प्रतिपुर्तीचा पुरवणी 
मागणी प्रस्ताव दि.११/११/२०२२ रोजीच्या टिप्पणीन्वये नियोजन व वित्त विभागाचे मान्यतेस्तव सादर 
करण्यात आला होता. 


२. वित्त विभागाच्या व्यय अग्रक्रम समितीने मागणी क्र. सी.-७ ळेखाशीर्ष क्र. २४०६ ०६६८ (अनिवायी, 
SRE क्र. ५०- इतर खर्च अंतर्गत रु.३,४१,५४,०००/-इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागणी प्रस्तावास मान्यता 
दिली असून, सदर पुरवणी मागणी माहे डिसेंबर, २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळात मान्य 
करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने नियोजन विभाग व वित्त विभागास डिसेंबर, २०२२ च्या पावसाळी 
अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेला १०० टक्के निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर केला असता वित्त 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०२२/प्र.क्र.११५/फ-५ 


विभागाने पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.३४१.५४ लक्ष निधी वितरीत करण्यास 


सहमती दर्शविळेली आहे. त्यानुसार सदरचे अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ क्र.२ 


अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ व ४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना 


विचारात घेता प्रस्तावातंर्गत मागणी लक्षात घेऊन, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या 


सहमतीस अनुसरुन खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षाकरिता 


महाहराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित यास देय असलेला अभिकरण खर्च (२४०६ ०६६८) या 


योजनेअंतर्गत पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला रु.३४१.५४ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास 


शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.:- 


(रुपये लाखात) 
पुरवणी | एकूण खर्च = 
a योजनेचे नांव यवत सविस्तर शिर्ष | संकल्पीत Pee संकल्पीत अनुदान ले कलन 
त्या निधी ल निधी अनुदा व्वा 
निधी |। (५-६) न 
(७-८) 
Ex 2 ३ | ४. | ५ द. ,|. ७, ह ह. | a | 
| महाराष्ट्र वन | २४०६ ।मागणी क्र. ॥ 389.48 | ३४१.५५ - | ३४१.५४ 
विकास ०६६८ ।सी.-७ 
महामंडळ GURY क्र. 
मर्यादित यास २४०६ ०६६८ 
देय असलेला (अनिवायी, 
अभिकरण खर्च उद्दिष्ट क्र. 
५०- इतर खर्च 
अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत-: 


१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध मासिक निधी 
प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 


घेण्यात यावी. 


३. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


४. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान Hoot आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी खर्ची टाकण्यात 


यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०२२/प्र.क्र.११५/फ-५ 


५. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
६. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 
७. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 
खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/हार्तीचे पालन करावे. 
८. सदर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 
९. सदर मंजूर कामांव्यतिरिक्‍्त कोणत्याही नवीन बाबीवर /नवीन क्षेत्रावर/ नवीन कामांवर खर्च 
करण्यात येणार नाही तसेच कामात कुठलीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
१०.सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 
आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा 
नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 
११.संस्थेने यामागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे 
प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित 
करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization 
Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 
QV अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा 
उपलब्ध करुन देईल. 
उपरोक्त खर्च मागणी क्र. सी.-७ लेखाशीर्ष क्र. २४०६ ०६६८ (अनिवार्य), उद्दिष्ट क्र. ५०- इतर खर्च 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २७८/१४७५, दिनांक १६/११/२०२२ 
व वित्त विभागाचा क्र.६७९ दि.३१/०१/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२०९१५०३३३६२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ७८९ BHANUDAS : oe 
NARAYAN = र 

(भा. ना. पिंगळे ) 

उप सचिव (वने) 

महसूल व वन विभाग 


प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०२२/प्र.क्र.११५/फ-५ 


३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास मंडळ मर्यादित, नागपूर. 


४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
. सह सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


७. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. कार्यासन फ-५, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


